प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पूरक 
अनुदान” या योजनेअंतर्गत रु. १० कोटी 
इतकी रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत 
करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३०७/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २७ जानेवारी, २०२१. 


वाचा- 
१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११अओ, 
दि. ३१.५.२०१९ 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१९/प्र.क्र.१२/११ओ, 
दि. ११.०९.२०१९ 
३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृषिआ / सां. ८ / न्यु.१००० / २९१२९ / 2020, 
दि.१२.११.२०२० 
प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०१८ मध्ये राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफको 
टोकियो जनरल इंशुरन्स कंपनी इंशुरन्स कंपनी, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनी लि. व 
ओरिएन्टल जनरल इंशुरन्स कंपनी या ४ विमा कंपन्यांमार्फत, रब्बी हंगाम २०१८-१९ मध्ये बजाज 
अलायन्झ जनरल इंन्शुरन्स hfs, फ्युचर जनरली इंन्शुरन्स hf. व भारती SRA इंन्शुरन्स 
कं.लि. या ३ कंपन्यांमार्फत तसेच खरीप हंगाम २०१९ मधील भारतीय कृषि विमा कंपनी व बजाज 
SOUSA जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. या २ कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहेत. योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनेनुसार पात्र शहोतकऱ्यांना नुकसान भरपाई निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात 
असून काही प्रकरणी पिक विमा नुकसान भरपाई अत्यंत कमी प्रमाणाम परिगणीत होत आहे. अशा 
प्रकरणांमध्ये लाभार्थी SAHA विम्याच्या परताव्यापोटी नुकसान भरपाई रक्‍कम रु.१०००/- पेक्षा 
कमी येत असल्याने किमान रक्‍कम रु.१०००/ अदा करण्यासंदर्भात संदर्भ क्र. (9) अन्वये निर्णय 
घेण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार कृषि आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. (३) 
च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार. रु.१० कोटी इतकी रक्कम प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत 
पुरक अनुदान या योजनेसाठी खरीप हंगाम २०१८, रब्बी हंगाम-२०१८-१९ व खरीप हंगाम २०१९ 
वर्षासाठी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान” या योजनेअंतर्गत कृषि आयुक्तालयाने 
प्रस्तावित केल्यानुसार खरीप हंगाम २०१८, रब्बी हंगाम-२०१८-१९ व खरीप हंगाम २०१९ साठी रु.१० 
कोटी इतकी रक्‍कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३०७/११ अ 


रु १०००/-च्या । विमा कंपनी- कडून | वितरीत करावयाचा 
मर्यादेत नुकसान | निश्चित नुकसान निधी 
विमा कंपनीचे नाव भरपाई पात्र भरपाई रक्‍कम रुपये 
शेतकरी संख्या 
खरीप २०१८ 
इफको टोकोयो जनरल इन्शुरन्स क॑ 
लि १४४२६ ७००९८४१ ७४१६१५९ 
रबी २०१८-१९ 
बजाज अलियान्झ जनरल इंकं लि. ४०७८३ ११०२३५३६ २९७५९४६४ 
खरीप २०१९ 
भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. १५२७१२ ९०६६७४०४ ५७९८६१९२ 
बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्स 
कं १४९५९ १०१२०८१५ ४८३८१८५ 
Fes 
एकुण २,२२,८८० ११,८८,२१,५९६ १०,००,००,००० 


टि 


अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 


मागणी क्र. डी -३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 


प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या 


११०, पीक विमा (००) (१०) प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पुरक अनुदान 


(२४०१ 8०५२) (अनिवार्य) 
३३, अर्थसहाय्य 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत 


पुरक अनुदान योजनेच्या शासन निर्णय व मार्गदर्शक सूचनांनूसारच खर्च करण्याची जबाबदारी 


आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 


४. 


प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 


नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


षु व 


२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. २९९/२०२०/व्यय-१,१३ जानेवारी, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३०७/११ओ 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२७११२७५१२२०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sugriv Sambhaji यण 
Dhapate 


(सु. सं. धपाटे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११. वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२. उप सचिव (११-ओ /२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३. कक्ष अधिकारी (2- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. प्रधान सचिव (मा. राज्यपाल कार्यालय) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलायन्झ जनरल SARA fos, कॉमर झोन, पहिला 
मजला, सम्राट अशोक मार्ग, Hed नगर, पुणे ४११००६. 

१७. विभागीय व्यवस्थापक, इफको टोकीयो जनरल इन्शुरन्स क॑ लि., कार्यालय क्र.३, 
तीसरा मजला, स्टेलर इन्डक्लेव, मॅकडोनाल्डच्या वरती, औंध पुणे-४११००७. 

१८. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्स्चेंज 

बिल्डींग, २० वा मजला, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 
१९. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


